समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी उच्च शिक्षण 
संस्थांनी व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज 
करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत व तपशीलवार प्रकल्प 
अहवाल (DPR) बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण - २०२३/ प्र.क्र.११२/ विशि - ३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण - २०२३/ प्र.क्र.११२/ विशि - ३ 

दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ 
प्रस्तावना : 

राज्यात एकाच शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या अखत्यारीतील किमान दोन ते कमाल पाच अनुदानित 
आणि विना अनुदानित महाविद्यालयांचे मिळून समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 
संदर्भाधीन दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आली आहेत. 
त्यानुसार, समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी/ 
व्यवस्थापनांनी शासनाकडे अर्ज करण्याबाबतची कार्यपद्धती व अर्जासह सादर करावयाचा तपशीलवार 
प्रकल्प अहवाल निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय : 

समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास इच्छुक शैक्षणिक संस्था/ व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज 
सादर करताना अशा अर्जाचे/ प्रस्तावांचे संस्करण करण्यासाठी रु.२५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार 
फक्त) असे संस्करण शुल्क प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे धनाकर्षाद्वारे 
जमा करणे आव्यक राहील. 

इच्छुक शैक्षणिक संस्था/ व्यवस्थापनांनी अशा धनाकर्षासह या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट- अ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे अर्ज आणि परिशिष्ट- ब मध्ये विहित केल्याप्रमाणे प्रस्तावित समूह 
विद्यापीठासंदर्भातील तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांसह प्रधान सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दालन क्र. ४०९, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई येथे सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११०१८४८४३७७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT DATTATRAYA KATKAR 
A | T ATTAT RAYA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6ab66d3253a5332c701bb9922697b252de2300d3e9cfe0b93c88e8c299b2 
19a8, postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
serialNumber=1DAE81E2CCBD6C60BC3D691 080DEASE542807 1B91ADE593F8D918 
786037CB6A1, cn=AJIT DATTATRAYA KATKAR 


Date: 2024.01.10 18:49:57 +05'30' 


(अ द . काटकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


छ. 
षु. 


मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 

कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण/ तंत्रशिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये. 
सर्व उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (विशि-३) , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण - २०२३/ प्र.क्र.१९२/ विशि - ३, दिनांक ९०जानेवारी, २०२४ 
सोबतचे 
परिशिष्ट- अ 
प्रस्तावित समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याकरीता संस्थेने/ व्यवस्थापनाने कारावयाचा अर्ज 
१. संस्थेचे नाव व पुर्ण पत्ता- 
२. संपर्क व्यक्तीचा तपशील- नाव, पदनाम, दुरध्बनी/ भ्रमणध्वनी क्र. आणि ई- मेल 
३.संस्था नोंदणीचा तपशील - 
शैक्षणिक संस्था- 
(एक) मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अन्वये नोंदणी केलेली विश्‍वस्त 
व्यवस्था किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०,अन्वये नोंदणी केलेली संस्था. 
(दोन) भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ अन्वये नोंदणीकृत असलेली कोणतीही सार्वजनिक 
विश्‍वस्त व्यवस्था. 
(तीन) कंपनी अधिनियम, १९५६ च्या कलम २५नोंदणीकृत असलेली कोणतीही शेक्षणिक 
संस्था असणे आवश्यक राहील. 


४. शेक्षणिक संस्थेची घटना- 
यासंदर्भात सादर करावयाचे दस्तऐवज 
१. नोंदणी प्रमाणपत्र 
२. संविधान, उपविधी, नियम आणि नियम 
३. संस्थेच्या सदस्यांनी समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी केलेल्या ठरावाची प्रत, 


५. प्रस्तावित समूह विद्यापीठ स्थापन करावयाचे ठिकाण- जिल्हा 


६. प्रस्तावित समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट होणा-या प्रमूख ब घटक महाविद्यालयांचा तपशील 


अनु. | सह* संलग्न । स्थाप अनुदानित” । AISHE | विद्यार्थ दण NAAC/ NBA 
क्र «| महाविद्यालयाचे | विद्यापीठ | तारीख । कायम कोड प्रवेश केलेल्या प्रमाणनची 
नाव व पत्ता विनाअनुदानित क्षमता विद्यार्थ्यांची | स्थिती (NBA 
संख्या मानांकनाची 
टक्केवारी) 
यासंदर्भात सादर करावयाचे दस्तऐवज 


1. महाविद्यालय/ संस्थानिहाय विद्यापीठ प्रमाणित कार्यक्रम/अभ्यासक्रमांचा तपशील. 
Il. महाविद्यालय/ संस्थानिहाय कार्यक्रम/अभ्यासक्रमांसाठी गेल्या तीन वर्षामध्ये प्रवेश 
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील (विद्यापीठ प्रमाणित) 
I. नॅक/ एनबीए प्रमाणपत्र 
IV. अनुदानित महाविद्यालयाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती प्रमाणित कागदपत्रे. (अनुदान 
मंजूरीच्या मूळ आदेशाची प्रत) 


७. प्रस्तावित समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट होणा-या माहाविद्यालयांच्या/ संस्थांकडील जागा 
व बांधकामाबाबतचा तपशील 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


जश 


सहभागी महाविद्यालयाचे नाव | जमीन धारणा (हेक्‍टर) | एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ | अनुपालन 


| आवश्यक | वास्तविक | आवश्यक | वास्तविक 


एकूण | होय/ नाही. | 


यासंदर्भात सादर करावयाचे दस्तऐवज 
1. जमिनीच्या मालकीचे दस्तऐवज (विक्रो करार, ७/९२ उतारे), जर जमीन भाडेतत्वावर 


असेल तर भाडेपट्टा करार (प्रस्तावित विद्यापीठाची जागा (ग्रामीण / तहसील किंवा जिल्हा 
मुख्यालय / विभागीय मुख्यालय / MMR) या श्रेणीत येते याबाबत तहसीलदार/ 
MMRDA इत्यादींद्रारे प्रमाणित केलेले कागदपत्र. 

॥. सहभागी महाविद्यालये/ संस्थांचा बांधकाम आणि इमारत आराखडा मंजूरीचे कागदपत्रे 
--(महानगरपालिका / जिल्हाधिकारी कार्यालय (ग्रामीण) / नगर पंचायत (ग्रामीण) / 
स्थानिक प्राधिकरणाकडून प्रमाणित. 

I. सहभागी महाविद्यालये/ संस्थांच्या विद्यमान कॅम्पसचे जिओ टॅग केलेले छायाचित्रे: 

IV. प्रशासकोय ब्लॉक, शेक्षणिक खंड, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, बसतिगृहे, अतिथी गृह , 
कर्मचारी निवासस्थान, क्रोडा सुविधा, कॉन्फरन्स हॉल, मोकळ्या जागा आणि तत्सम इतर 
सुविधा. वर नमूद सुविधांचे वेगवेगळ्या कोनातून प्रत्येकी तीन जिओटॅग केलेले फोटो 
जोडावेत. 

१. सहभागी महाविद्यालयांची / संस्थांची जमीन कोणत्याही विवादाखाली किंवा लवादाच्या 
ताब्यात नसल्याबाबतचे संस्थेकडून/ व्यवस्थापनाचे प्रतिज्ञापत्र. 

८. प्रस्तावित समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट महाविद्यालये/ संस्थेतील मनुष्यबळ 


अ. | सहभागी अनुदानित/ । मंजूर भरलेली | रिक्‍त | मंजूर भरलेली | रिक्‍त पदे 
क्र. | महाविद्यालयाचे/ | कायम विना | अनुदानित पदे पदे | अनुदानित पदे 
संस्थेचे नाव अनुदानित शिक्षकोय पदे शिक्षकेतर पदे 
श्रेणीनुसार ब्रेकअप 
अ. | सहभागी महाविद्यालयाचे/ प्राध्यापकांची संख्या | पूर्णवेळ सहयोगी = | पूर्णवेळ सहाय्यक 
क्र. । संस्थेचे नाव प्राध्यापकांची संख्या | प्राध्यापकांची संख्या 


९. समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट महाविद्यालये/ संस्थांमध्ये राबविण्यात येणारे अभ्यासक्रमांचा 
तपशील 


अ. | सह उपलब्ध करण्यात उपलब्ध करण्यात य HAT प्रमाणपत्र 
क्र. | संस्थांची नावे | आलेल्या नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांची | अभ्यासक्रम/मूल्यवधित 
अभ्यासक्रमांची संख्या | संख्या अभ्यासक्रमांची संख्या 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - २०२३/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


यासंदर्भात सादर करावयाचा तपशील- 

(कृपया विद्याशाखा/विभाग, वैधानिक संस्थांची मान्यता; यूजी/पीजी अभ्यासक्रमांची संख्या, 
अभ्यासक्रमानुसार मान्यताप्राप्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, गेल्या ३ वर्षांत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी इत्यादींबाबत 
GTA तपशील.) 


Qo, मागील तीन वर्षांतील संस्थानिहाय आणि अभ्यासक्रमनिहाय निकालांचा तपशील 


अ. | महाविद्यालय/ परीक्षेला बसलेले त क्रेडिटिस । 0 ग्रेड असलेले | » ग्रेड असलेले 
क्र. । संस्थांची नावे विद्यार्थी मिळवले विद्यार्थी विद्यार्थी 
विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 
% 


११. प्रस्तावित समूह विद्यापीठात समाविष्ट महाविद्यालय/ संस्थेनुसार इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंट 
बाबतचा तपशील ( गेल्या शैक्षणिक वर्षातील) 


अ. | महाविद्यालय/ उपलब्ध करण्यात | कॅम्पस मुलाखतीसाठी | उपलब्ध करण्यात 

क्र. | संस्थांची नावे आलेल्या भेट दिलेल्या कंपन्यांची । आलेल्या प्लेसमेंटची 
इंटर्नशिपची संख्या | संख्या संख्या 

यासंदर्भात तपशीलवार माहिती सादर 


१२. प्रस्तावित समूह विद्यापीठात समाविष्ट महाविद्यालय/ संस्थेनुसार संशोधन आणि विकास 
संशोधन केंद्रांची संस्थानिहाय कामगिरी (गेली तीन वर्षातील) 


अ. । महाविद्यालय/ क पंशोध पीएच.डी.चा अभ्यास त. 
क्र | संस्थांची नावे संख्या मार्गदर्शकांची | करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची | संख्या 
संख्या संख्या 
यासंदर्भात तपशीलवार माहिती द्याव 


१३. संशोधन कार्याचे फलनिष्पत्ती (मागील तीन वर्षातील) 


अ. | महाविद्यालय/ | पीअर रिव्ह्यू मंजूर पेटंटसाठी । संशोध पंशोधन प्रकल्पांसाठं 

क्र. । संस्थांची नावे | केलेल्या पेटंट ची | अर्जांची प्रकल्पांसाठी । सरकारी 
जर्नल्समध्ये संख्या | संख्या शासनाकडून | संस्थांव्यतिरिक्‍त 
प्रकाशित झालेल्या मिळालेले इतरांकडून मिळालेले 
प्रबंधांची संख्या अनुदान अनुदान 

यासंदर्भात खालील मुदद्याच्या अनुषंगाने तपशीलवार म 


संस्थानिहाय पेटंट, कॉपी राइट्स, टेक्नॉंलॉजी ट्रान्सफर, एच इंडेक्ससह पाच सवोत्कृष्ट 
शोधनिबंधांचे तपशील, 

संस्थानिहाय विद्याशाखा/विभागाचे नाव, पूर्ण झालेल्या/प्रगतीबरील संशोधन प्रकल्पांची संख्या, 
प्रायोजक एजन्सी, मिळालेला निधी. 
१४.सहयोगिता- 

सामंजस्य कराराच्या सहकार्याच्या तारखेचा संस्थानिहाय तपशील, सहयोगाचे प्रमुख परिणाम. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


१५. प्रस्तावित समूह विद्यापीठात समाविष्ट महाविद्यालय/ संस्थेतील विद्यार्थ्याच्या उपलब्धी 
(शैक्षणिक व्यतिरिक्त) 


संस्थेचे । राष्ट्रीय आणि राज्य प्पर्थांमध्ये सहः समुदाय सेवे विज्ञान मेळावे आणि | स्टार्ट अप्स 
नाव स्तरावरील पारितोषिकांची | होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची =| विद्यार्थ्यांची संख्या | हॅकाथॉनमधील संख्या 
संख्या टक्केवारी पारितोषिकांची संख्या 
खेळ सांस्कृतिक 
पशीलवार माहिती सादर करावी. 


१६. ग्रंथालय आणि ICT पायाभूत सुविधा: 
प्रस्तावित समूह विद्यापीठात समाविष्ट महाविद्याळय/ संस्थेतील खालीलप्रमाणे माहिती 


संस्थेचे नाव पुस्तकांची । जर्नल्सची | ई-पुस्तकांची | डेटाबेसची LMS सरासरी वाचन कक्ष 
संख्या संख्या संख्या संख्या बार्षिक क्षमता 
बजेट 
पशीलवार माहिती सादर करावी. 
आयसीटी पायाभूत सुविधा: 
ग पंस्थेचे डिव्हाइस उपलब्धता: वाय-फाय बँडविड्थ | सॉफ्टवेअर | डिजिटल = | सुरक्षा 
नाव आणि गती 'परवान्यांची । सामग्री प्रोटोकॉल 
संख्या डेटाबेस 


लॅपटॉप | संगणक | स्मार्ट बोर्ड | 


पशोलवार माहिती सादर करावी. 

१७. प्रस्तावित समूह विद्यापीठात समाविष्ट प्रमूख महाविद्यालयासंदर्भातील प्रशासनाची रचना, 
स्वायत्ततेचे कार्य, भविष्यकालीन कार्यक्रम /अभ्यासक्रम, संशोधन उत्पादन, पायाभूत सुविधा, कौशल्य, 
आघाडीच्या महाविद्यालयाची उपलब्धी यांचा तपशील द्यावा. 


१८. शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येत असलेले अन्य महाविद्यालये/ संस्था 


अ. । महाविद्यालय/ । स्थापने | संलग्न | प्रमाणित वद्याथी दणी केलेल्य नॅंक/ एनब् 
क्र. | संस्थेचे नाव चे वर्ष | विद्यापीठ | अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | विद्यार्थ्यांची संख्या । स्थिती 


यासंदर्भात विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र सादर करावे. 
१९. संस्करण शुल्काबाबतचा तपशील. (रु.२५,०००/-धनाकर्ष ) 
२०. किमान ठेवी बाबतचा तपशील 
अर्ज सादर करावयाच्या वर्षातील त्यापुढील ५ वर्ष कालावधीची रु.५ कोटी रक्कमेची 
राष्ट्रीयकृत बँकेमधील उच्च शिक्षण संचालनालयासोबतची संयुक्‍त मुदत ठेव. 
२१९. संस्थेचे मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल. 


२२. संस्थेच्या चळ व अचल मालमत्तेचे विवरण. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण - २०२३/ प्र.क्र.१९२/ विशि - ३, दिनांक ९०जानेवारी, २०२४ 
सोबतचे 
परिशिष्ट- ब 
१. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाचे पूर्ण नाव- 
२. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाचे स्थान-जिल्हा, तालुका, गाव, पिन कोड 
३.प्रस्तावित समूह विद्यापीठामधील घटक महाविद्यालयांचे प्रमूख महाविद्यालयापासूनचे अंतर 


अ. क्र. सहभागी प्रमूख ब घटक महाविद्यालयाचे/ सहभागी महाविद्यालया । प्रमूख महाविद्यालयापासून 
संस्थेचे नाव संस्थेचा पत्ता अंतर. कि.मी. 


प्रमाणीकृत स्थान नकाशा (उदा. शहर सर्वेक्षण, जिल्हा सर्वेक्षण ) 


४. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाचे ध्येय आणि उद्दिष्टांची सविस्तर माहिती. 

५. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाची प्रशासकीय संरचना तसेच यासंरचणेमध्ये सद्यस्थितीतील 
महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय पदांचे (उदा. प्राचार्य, रजिस्ट्रार, लेखापाल, ग्रंथपाल) असलेले स्थान 
याबाबतची माहिती. 

६. समूह विद्यापीठाचे शाळा प्रणालीमध्ये रुपांतरण करताना सहभागी महाविद्यालयांमधील 
विलीनीकरण, समूहीकरण आणि सहकार्य बाबतचे संस्थात्मक धोरण विस्तृत करावे. 

७. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये नमूद केलेल्या सर्व कृती मुद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
टप्प्याटप्प्याने प्रस्तावित योजना विस्तृत करावी. 

८. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाच्या NEP शी संरेखित आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन 
करण्याच्या नवीन श्रेयांक आराखड्याची रूपरेषा द्यावी. 

९. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाने हाती घ्यावयाच्या अभ्यास आणि संशोधनाच्या प्रस्तावित नैसर्गिक आणि 
बहुविद्याशाखीय ग्रीनफिल्ड अभ्यासक्रमांची ब संशोधनाची यादी आणि या अभ्यासक्रमांची/ संशोधनाची 
प्रासंगिकता आणि विकासात्मक उद्दिष्टे आणि राज्याच्या रोजगाराच्या गरजा विस्तृत कराव्यात. 
(प्रस्तावित केलेले अभ्यासक्रम UGC च्या नामाभिधानाप्रमाणे आणि NEP २०२० मार्गदर्शक तत्त्वांच्या 
अनुषंगाने उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित निर्देशांप्रमाणे असावेत.) 


"मळी अभ्यासक्रमाचा । प्रस्तावित प्रवेश | अभ्यासक्रम =, | 


नाव कालावधी क्षमता शुल्क 


यासंदर्भात अभ्यासक्रमाच्या गरजेचे विश्लेषण, व्यवहार्यता, अभ्यासक्रमाची सामग्री, 
अभ्यासक्रमाचे बहुविद्याशाखीय शिक्षण, क्रेडिट सिस्टीम, मूल्यमापन फ्रेम वर्क, आवश्यक मनुष्यबळ, 
अतिरिक्‍त पायाभूत सुविधांची आवश्यकता याबद्दल माहिती द्यावी. 


१०. प्रस्तावित समूह विद्यापीठांतर्गत स्थानिक गरजांशी संबंधित अभ्यासक्रम तसेच संदर्भित संशोधनाचे 
काम सुरू करण्याबाबतची माहिती द्यावी. यामध्ये 
७ विश्लेषणाची गरज, व्यवहार्यता अभ्यास, कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट; समाजावर होणारा संभाव्य 
परिणाम, जागरूकता योजना 
«७ संशोधन क्षेत्रे आणि संशोधन थीम, त्याचा समाजावर होणारा परिणाम, वापरावयाची सुविधा 
आणि साधने 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


22. अभ्यासक्रमांच्या नावनोंदणी लक्ष्यांसह टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षांचा आराखडा सादर करावा. 
अंमलबजावणीबाबतची प्रस्तावित कार्यपद्धती विषद करावी. 


१२. विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठीच्या प्रणालीबाबतची 


माहिती. 

प्रस्तावित प्रस्तावित प्रस्तावित क्रेडिट इतर | निवड प्रक्रिया | शिष्यवृत्ती 
अभ्यासक्रमाचे । अभ्यासक्रमाचा । अभ्यासक्रमाची । आवश्यकता (असल्यास) 
नाव कालावधी पात्रता 


७ अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन), विद्यार्थी निवडण्याचे निकष, अभ्यासक्रमनिहाय निवड 
प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा, मूल्यमापन प्रक्रिया, 
७ विविध श्रेणींसाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती योजना 


१३. प्रादेशिक भाषांमधील प्रस्तावित अभ्यासक्रमांची माहिती द्यावी. 
अभ्यासक्रमाचे नाव प्रस्तावित प्रादेशिक । अश साहित्य Y/N | अभ्यासक्रम सामग्रीच्य 
भाषा उपलब्धता निर्मितीची टाइमलाइन 


१४. अध्यापनाचे परिपुर्ण कार्यप्रदर्शनाच्या मूल्यमापनाचे प्रस्तावित धोरण, उत्कृष्ठ अध्यापकांना 
प्रोत्साहन व पुरस्कार याबबातचे सविस्तर धोरण स्पष्ट करावे. 


१५. टप्प्यानुसार शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि परीक्षा सुधारणा धोरण तपशीलवार द्या. 


व्यवसायिक योजना/ संसाधनांचे एकत्रीकरण 
यामध्ये योग्य स्पष्टीकरणासह खालील कागदपत्रांचा समावेश असावा. 
अंदाजित रोख प्रवाह विवरण (पुढील ५ वर्षे ) 
अनुमानित उत्पन्न आणि खर्च विवरण (पुढील ५ वर्षे ) 


ता 


आवश्यकता 


शिंगी २ रे वर्षं 


३ २ वर्षं ४ Taq 


भांडबल 


आवर्ती । 


इतर कोण 


एकूण 


स्रोत | 


श्वर्ष- | 


४ वे वष 


प्रायोजक 
संस्था 


फो | 


कर्जे | 


समुपदेशन 


इतर कोण 


एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 
तपशीलवार नोंद यथोचित स्पष्टीकरणासह सादर करावी. 


संसाधनांची जमवाजमव करण्याची योजना आणि त्यावरील भांडबलाची किंमत आणि अशा 
स्त्रोतांची परतफेड करण्याची पद्धत 
यामध्ये खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत. 
« प्रक्षेपित रोख प्रवाह विवरण (पुढील ५ वर्षे ) 
«७ अनुमानित उत्पन्न खर्च विवरण (पुढील ५ वर्षे ) 
७ कर्ज परतफेडीचे विवरण (असल्यास) (पुढील ५ वर्षे ) 


भविष्यातील पायाभूत सुविधा विस्तारासाठीच्या टप्पानिहाय योजना 


। विभाग / सुविधा । वर्षानुसार प्रस्तावित बांधकामे चो.मी. 
fear | fata 3 २ वष ४ वे वष ५ वे वष 
खरेदी योजना: 
आयसोटी पायाभूत सुविधा | ९ वर्ष २ tag ३ २ वर्ष ४ वे वर्ष ५ वेवर्ष 
Aa. STH 
इतर १ 


र. 


३. 


याशिवाय, खालीलबाबतीत संस्थेचे प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत. 


१. उच्च शिक्षणातील आरक्षणाबाबतच्या राज्य शासनाच्या धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास 
संस्था बांधिल असल्याबाबत. 


२. नियामक संस्था (UGC, AICTE, NCTE, BCI, PCI, ACI, तत्सम इतर संस्था) आणि राज्य 
शासनाने निश्‍चित केलेल्या नियम, विनियमांचे पालन संस्थेकडून केले जाईल. 


३. समूह विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज सादर करण्याच्या तारखेपूर्वीच्या पाच वर्षांच्या 
कालावधीत संस्थेने (संस्थांनी) कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही नियमांचे/ मार्गदर्शक 
तत्त्वांचे उल्लंघन केलेले नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र. 


४. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृहाची योग्य व्यवस्था केली जाईल व त्यामध्ये सामाजिक आणि 
आथिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


५. समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी ठेवम्यात आलेली किमान ठेव शासनाच्या पुर्वपरबानगीशिवाय 
काढून घेता येणार नाही. त्यावर कोणतेही कर्जबोजा तयार करता येणार नाही व या किमान ठेवीवरील 
व्याज समूह विद्यापीठाच्या विकासासाठी वापरण्यात येईल. 


६. समूह विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर यामधील समाविष्ट प्रमूख महाविद्यालय a घटक 
महाविद्यालयातील कर्मचा-यांच्या वेतन ब वेतनेतर खर्च (मंजूर अनुदानित पदांचा वेतन खर्च वगळून) 
आणि महाविद्यालयांच्या विकासात्मक/ देखभाल दुरुस्तीवरील खर्च संस्थेद्वारे करण्यात येईल. 

७. समूह विद्यापीठात समाविष्ट महाविद्यालय/ संस्थेचे उत्पन्न आणि मालमत्ता, महाविद्यालयाच्या/ 
संस्थेच्या वाढ आणि विकासासह तिच्या उद्दिष्टांच्या संवर्धनासाठीच वापरला जाईल. अशा उत्पन्नाचा 
कोणताही भाग प्रत्यक्ष किंबा अप्रत्यक्षपणे, संस्थेचे सदस्य असलेल्या/ आहेत अशा व्यक्‍तींना अदा 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - 2023/ प्र.क्र.११२/ विशि - 3, 


किंवा हस्तांतरित केले जाणार नाही, तथापि, येथे समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट सद्भावनेने किंवा 
मोबदला देण्यास प्रतिबंध असणार नाही. संस्थेच्या कोणत्याही सदस्याला किंबा इतर कोणत्याही 
व्यक्‍तीला त्यांनी संस्थेला दिलेल्या कोणत्याही सेवेच्या मोबदला किंवा प्रवास आणि इतर तत्सम शुल्क, 
आणि असे सर्व खर्च संस्थेच्या लेख्यांमध्ये उचित रीतीने परावर्तित केले जातील. 


८. प्रस्तावित समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट महाविद्यालये/ संस्थांच्या इमारती, पायाभूत सुविधा 
दिव्यांगासाठी अनुकूल असतील याबाबत प्रतिज्ञापत्र द्यावे. 


९, प्रस्तावित समूह विद्यापीठ इनोव्हेशन इकोसिस्टम आणि स्टार्ट-अप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी 
इनोव्हेशन आणि SARIS सेंटरची स्थापना करेल याबाबत प्रतिज्ञापत्र द्यावे. 


१०. प्रस्तावित समूह विद्यापीठाच्या प्रशासकीय संरचना, नियामक मंडळ यामध्ये विद्यापीठात समाविष्ट 
सर्व प्रमूख ब घटक महाविद्यालयांना समप्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात येईल जेणे करुन शैक्षणिक 


कार्यक्रम, आथिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने लोकशाहीपद्धतीने निर्णय घेणे शक्‍य 
होईल. 


बर नमूद केलेल्या माहिती व्यतिरिक्त, प्रायोजक संस्था त्यांना समूह विद्यापीठ स्थापनेसाठी आवश्यक 
वाटणा-या यासंबंधित उचित बाबींची माहिती देऊ शकेल. 


टीप- वरील सर्व बाबींबाबत संस्थेच्या प्रमुखाने रीतसर साक्षांकित केलेल्या माहितीच्या समर्थनार्थ 
कागदोपत्रे सादर करण्यात यावेत. 


311 


पृष्ठ १० पैकी १० 


